कोविड -१९ चा संसर्ग रोखण्यासाठी गृह विभागास 
अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे- 
प्रत्यावर्तन. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण १०२०/प्र.क्र.६२/१४ अ 
मंत्रायल, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २९.०५.२०२० 
वाचा 
१ शासन आदेश क्रमांकः DMU/2020/CR 82/DISM-9 ,दिनांक १७.०५.२०२० 
२) शासन आदेशा क्रमांक संकिर्ण १०२० / प्र.क्र. ६२/१४ अ , दिनांक १९.०५.२०२० 
३) शासन आदेशा क्रमांक संकिर्ण १०२० / प्र.क्र. ६२/१४ अ , दिनांक २०.०५.२०२० 
४) शासन आदेशा क्रमांक संकिर्ण १०२०/प्र .क्र.६२/१४ अ, दिनांक 22.04.2020 


आदेडा 


परराज्यात जाऊ इच्छणाऱ्या श्रमिकांच्या माहितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेषत: मुंबई मधील 
पोलिसांना सहाय्य करण्यासाठी अधिकच्या मनुष्यबळाची आवश्‍यकता असल्याने संदर्भ क्रमांक 2,3 व ४ येथील 
शासन आदेशान्वये अनुक्रमे १४२१, ३६ व ३४ अधिकारी/कर्मचारी (ज्यांचे वय ४० वर्षापेक्षा कमी आहे) 
यांच्या सेवा पोलिस आयुक्त, मुंबई शहर यांना दिनांक 39.04.2020 अथवा पुढील आदेझापर्यंत उपलब्ध करून 
देण्यात आल्या आहेत. सदर अधिकारी/कर्मचारी यांना शासन आदेशांच्या दिनांकापासून कार्यमुक्त करण्यात 
आले आहे. 


२. आता, या शासन आदेशान्वये संदर्भ क्रमांक २,३ व ४ या आदेझातील कार्यमुक्त केलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा दिनांक 39.04.2020 FA) पासून प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. सदर 
अधिकारी /कर्मचारी यांनी संबंधीत मंत्रालयीन विभागात दिनांक ०१.०६.२०२० (म.पु.) रूजू व्हावे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००५२९१२३७१७९८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Gajanan Bhimra 


0 hare J 
2.5.4.20=8a5b973b07! 1880700050 
| mM 50f9180a8021798a5c1ed41ada8a7272 


ber=54b1 1biccbde577d71d 
-3fef5dc2ad659e360f73b682d 


Gurav Se 


(गजानन गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


serial 


प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव(गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन Beat क्रमांकः संकिर्ण १०२०/प्र.क्र.६२/१४ अ 


४. प्रधान सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, विशेष गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
७. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. पोलिस आयुक्त, मुंबई शहर 

९. सह सचिव/उपसचिव,(आस्थापन]) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१०. उपसचिव कार्यासन (१४), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
११. कोविड-१९ नियंत्रण कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


